सोलापूर जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१११/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सोलापूर यांचे पत्र 
क्र.नियोजन/जिवायो/नामनिर्देशित/१९-२०/का.१/२०१९/१३१४, दि. १९/०७/२०१९ 
४) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती सोलापूर यांचे पत्र 
क्र.नियोजन/जिवायो/नामनिर्देशित/१९-२०/का.१/२०१९/१३१५,दि.१९/०७/२०१९ 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” मधील 
HSA ३ चा पोटकलम (३) दोन (ब) व (क) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र“अ”मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रात वास्तव्य असलेल्या किंवा त्या क्षेत्रातून निवडून आलेल्या 
संसद सदस्य/विधीमंडळ सदस्यांमधून २ व्यक्तींची तसेच जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या २ व्यक्तींची 
“नामनिर्देशित सदस्य” म्हणून सोलापूर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर यांनी उपरोक्त आदेशा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद “नामनिर्देशित सदस्य” यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या 
पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत 
अबाधित राहतील. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९१३१५१९२८०९१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने VUESING 
FATTESING VASAVE ८८ 
(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१११/का.१४८१-अ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्यसचिव, मंत्राळय, मुंबई 

७. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग 

८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय,औरंगाबाद विभाग 
१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्रराज्य, मुंबई/नागपूर 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

१३.निवडनस्ती, का-१४८१अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१११/का.१४८१-अ 


शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१११/का.१४८१-अ, सोबतचे विवरणपत्र 


संसद व विधी मंडळ सदस्यांमधून नामनिर्देशित सदस्य :- 


नामनिर्देशित सदस्याचे नांव 


Ud! 


श्र 


Sl. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य 
महास्वामीजी, लोकसभा सदस्य 


गौडगांव महाराज मठ, शिवयोगी धाम, 
शेळगी, ता.उत्तर सोलापूर,जि.सोलापूर 


२. श्री. प्रशांत परिचारक, विधानपरिषद | ३२३५, प्रदक्षिणा मार्ग,पंढरपूर 
सदस्य जि.सोलापूर 
जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले सदस्य:- 
अ.क्र नामनिर्देशित सदस्याचे नांव पत्ता 
शब . | श्री. राजेंद्र विठठल राऊत ३८०९,राऊत चाळ, अरणगांव रोड, 

बार्शी,जि.सोलापूर 

२. श्री. संजय बसप्पा कोळी ५६/६७, भवानी पेठ,शाहीर वस्ती, 
जि.सोलापूर -२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


